१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे Million Plus 
Cities व Non-Million Plus Cities या गटात 
वर्गीकरण निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ :- 
नगर विकास विभाग,शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८ ऑक्टोबर,२०२०. 


प्रस्तावना :- 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अंतीम अहवाल प्रसिद्ध झाला असुन १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना Million Plus Cities J Non-Million Plus Cities U1 दोन घटकाअंतर्गत निधी 
मंजुर करण्यात येणार आहे. संदर्भाकित शासन निर्णयान्वये १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
राज्यातील Non-Million Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरिता प्राप्त अनुदानाच्या वितरण व 
विनियोगाबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली असुन Million Plus Cities J Non-Million Plus Cities 
या गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. सदर वर्गीकरणात सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने Million Plus Cities व Non-Million Plus Cities या गटातील नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थाचे वर्गीकरण करण्याबाबत दिलेल्या सुचनानुसार हे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(1) Million Plus Cities (दशलक्षी शाहरे) :- १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील खालील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा Million Plus Cities (दडालक्षी शाहरे) या गटात समावेश करण्यात आला आहे. 


अ.क्र. | Million Plus Cities (दठालक्षी ठाहरे) अंतर्गत नागरी 


समुह /शहरे Urban Agglomeration/Cities नागरी समुहात समावीष्ठ ULBs 
[2] ? 2 
| बृहन्मुबई (Greater Mumbai Agglomeration), Al. बृहन्मुबई महानगरपालिका 
२. मिरा-भायंदर महानगरपालिका 
३. ठाणे महानगरपालिका 
४. नवी मुंबई महानगरपालिका 


५. कल्याण-डोंबीवली महानगरपालिका 
६. उल्हासनगर महानगरपालिका 

७. अंबरनाथ नगरपरिषद 

८. बदलापुर नगरपरिषद 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 


अ.क्र. | Million Plus Cities (दशलक्षी शहरे) अंतर्गत नागरी 
समुह /शहरे Urban Agglomeration/Cities नागरी समुहात समावीष्ठ ULBs 
हि ? ? 

2 | पुणे (Pune Agglomeration), १.पुणे महानगरपालिका 
२.पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 
३.पुणे कटकमंडळ 
४.खडकी कटकमंडळ 
५.देहु रोड कटकमंडळ 

3 नागपुर (Nagpur Agglomeration), १.नागपुर महानगरपालिका 
२.वाडी नगरपरिषद 

४ | नाशिक (Nashik Agglomeration), १.नाशिक महानगरपालिका 
२.भगुर नगरपरिषद 
३.देवराळी कटकमंडळ 

4 औरंगाबाद (Aurangbad Agglomeration), १.औरंगाबाद महानगरपालिका 
२.औरंगाबाद कटकमंडळ 

६ | वसई-विरार शहर १. वसई-विरार महानगरपालिका 


() Non-Million Plus Cities (बिगर दशलक्षी शहरे) :- उपरोक्‍त (|) मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ मधील 
नमुद महानगरपालिका /नगरपरिषदा व कटकमंडळे यांना वगळुन राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका 
/नगरपरिषदा/नगरपंचायती व कटकमंडळे यांचा समावेश Non-Million Plus Cities (बिगर दडलक्षी शहरे) 
या गटात करण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाकीत शासन निर्णयातील इतर सर्व नियम अटी कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०४३०११२९२५९२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
3) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 
Pp A N D ) U J R A N G Gover Of Maharash BAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
hi 


2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db06121 
3d18df8e09b PAND\ 
Date: 2021.04.30 11:35:29 +05'30 


(पां. जो. जाधव) 


1 ffdf83e54efe7da2b1bc6 
॥॥२॥७ JOTIBA JADHAV 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-४ 


LN 


) 
(9) 
) 
) 


महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल कार्यालय,) (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, नगर रचना, पुणे 

अग्निशमन सल्लागार, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, कोळे कल्याण, मुंबई, 
आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायती 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सर्व कटकमंडळे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

निवडनस्ती नवि-४ कार्यासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


